उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील 
ग्रामिणरुग्णालय / उपजिल्हा / जिल्हा 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील ३४ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः पद॒आ - २०२०/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ जुले,२०२०. 


वाचा- 

शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -३, 

दिनांक-२५.०७.२०१२. 

शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दिनांक- 

३१.०३.२०२०. 

आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-८अ/अस्थाई पदे/८६६९- 

७०/२०२०,दिनांक-२७.०३.२०२०. 

आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र  क्रमांक- संआसे/कक्ष- 

८आ(मौ.आ.)/नाशिक/दंतचि/अपदे /८६७७-७८/२०२०,दिनांक-१३.०४.२०२०. 

आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-८अ/अस्थाई पदे/८०२३- 

२४/२०२०,दिनांक-०९.०३.२०२०. 

आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-८अ/अस्थाई 

पदे/ग्रा.रु.शिंदखेडा/८०२१-२२/२०२०,दिनांक-०९.०३.२०२०. 

७) जिल्हा रूग्णालय, अहमदनगर, अहमदपगर यांचे पत्र क्रमांक- जिरुअ/लेखा/अ.पदे/दंत 
/५६४३-४५/२०,दिनांक-१२.०३.२०२०. 

८) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-८अ/अस्थाई पदे/८९५२- 
५३/२०२०,दिनांक-३०.०६.२०२०. 


१ 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


4 


nS 


& 


ne 


छासननिर्णय- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या १७ 


आरोग्य संस्थांमधील ३४ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 


शासननिर्णयक्रमांकःपदआ २०२०/प्र.क्र.9७९/आरोग्य-२ 


आली होती. यानंतर वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ३१ मार्च, २०२० नुसार कोविड-१९ या 


आजारामुळे निर्माण झालेल्या प्रशासकिय अडचणीमुळे वित्त विभागाकडून सर्व विभागांच्या अस्थायी 


पदांना दि.३१मे,२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने 


संचालनालयाकडून S उपरोक्त अ.क्र -्ऱे ते ८ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार सदर पदांना 


मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील एकूण ३४ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०६.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खाळीळ लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२०-२०२१ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


१ मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 


नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-(२)- मुफसल 


क्षेत्रातील रुग्णालये व दवाखाने,(०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


व दवाखाने (२२१० ४१४६)” 


२ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने, 


(09)(09) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


३ | मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१२३)” 


४ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 


पृष्ठ६पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःपदआ २०२०/प्र.क्र.9७९/आरोग्य-२ 


आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६) 


4 


मागणी क्रमांक आर -9, मुख्य लेखाशिर्ष 2290 - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) - 


महाराष्ट्रआरोग्यसेवाविकासप्रकल्पांतर्गतग्रामिण/कुटीररुग्णालयाचेउपजिल्हारुग्णालयांमध्ये 


श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


४. 


हा शासन निर्ण वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. 


१२.०२.२०२०च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२७११२३०६२४१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 

Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 
Public Health Department 

Date: 2020.07.27 19:30:44 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ६पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःपदआ २०२०/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३ 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थवप्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक/जळगाव/धुळे/अहमदनगर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोळा/अमरावती/बुलढाणा/यवतमाळ/वाशिम. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांचेमार्फत) 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ६पैकी४ 


शासननिर्णयक्रमांकःपदआ २०२०/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदआ-२०२०/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३, 
दिनांक - २७ जुले,२०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


AH.) रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 

सामान्य रुग्णालय दंत शल्य | सहायक, | अधिपरि | दंतशल्य | दंत | एकूण 

२०० खाटा चिकिस्तक |) गट ड | चारीका | चिकिस्तक यांत्रिकी अस्थायी 

गटब गटक | गटअ | गटक | पदांची 

संख्या 

उपजिल्हा रुग्णालय 
५०/१०० खाटा 
ra जामनेर, जि.जळगाव आशिक क ॥-॥.! | 2 | | el za २ 
२ | त्रयंबेकश्वर,जि.नाशिक ic क || | oa | a | = il हिया २ 
३ | मनमाड,जि.नाशिक | oa | 1 १_| le, | a ss २ 
गी 
ग्रामीण रुग्णालये 

४ | धरणगाव,जि.जळगाव ls आ” '।| ॥ अ. a 35. il |e 1 200 २ 
५ | पाचोरा,जि.जळगाव शिवा Ew ral I ses शिका २ 
६ | पारोळा,जि.जळगाव | ar | 1१ 1. | | शिका २ 
७ | रावेर,जि.जळगाव =a Ew is ae | a is sees | २ 
८ | एरंडोल,जि.जळगाव | oa | | oa | दिता oe डिऊ २ 
९ | भडगांव,जि.जळगाव [=a |] ies शिक | [pS २ 
१० | ० | चाळीसगाव,जि.जळगाव =a 1 १_| I ae al ie 1: २ 
११ | १ । घोटी,जि.नाशिक =a शिश शि |__| शिक २ 
१२ । अभोणा,जि.नाशिक (. “क. || Es et] 2 ome] २ 
१३ | दिडोंरी,जि.नाशिक za 4 शिका ee LS Be २ 
१४ | शिंदखेडा,जि.धुळे Lae | | oa | =a ॥ ४८ 1“. २ 
१५ | सोनगीर,जि.धुळे शि [a |_| शिला he ae 2 
१६ । साक्री,जि.धुळे LE se || शिश शनि a] ee २ 


शासननिर्णयक्रमांकःपदआ २०२०/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३ 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 
सामान्य रुग्णालय दंत शल्य | सहायक, | अधिपरि | दंतडशल्य | दंत एकूण 
२०० खाटा चिकिस्तक | wes | चारीका | चिकिस्तक यांत्रिकी | अस्थायी 
गट ब गट क Tea | गटक | पदांची 
संख्या 
वांबोरी,ता.राहुरी 
१७ । जि.अहमदनगर तिका शं शि शा त्वं २ 
२८ 
एकूण नाशिक मंडळातील अस्थायी पदे ३४ 


पृष्ठ६पैकी६ 


